सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) 


ज्येष्ठतासूचीत सुधारणा. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६९/सेवा-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक :- १२ ऑगस्ट, २०२१ 


पहा:- १. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 


दिनांक १०.५.२०१९ 
२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र.१४८/सेवा-३, 


दिनांक १५.०२.२०२० 
३. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन शुध्दीपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता २०१९/प्र.क्र.१४८/सेवा-३, 


दिनांक ०८.०६.२०२० 

४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता-२०२०/प्र.क्र.१७६/सेवा-३, 
दिनांक ०९.११.२०२० 

५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६९/सेवा-३, 


दिनांक २५.०२.२०२१ 
६. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक, क्रमांक ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६९/सेवा-३, 


दिनांक २१.०६.२०२१. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील “सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य)” संवर्गाची 


दिनांक ०१.०१.२०२१ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची संदर्भाधिन दिनांक २६.०६.२०२१ च्या 


परिपत्रकान्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 


र. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक दिव्यांग-२०१५/प्र.क्र.१७१/१६-अ, 


दिनांक ०५.०७.२०२१ अन्वये दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना “गट-अ” व “गट-ब” मधील पदांवर 


पदोन्नतीमध्ये 8% आरक्षण विहीत करण्यात आले आहे. यास्तव, ज्या दिव्यांग अभियंत्यानी 


शासनास दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केले आहे, त्या अभियंत्याच्या नावासमोर दिव्यांग प्रवर्गाची 


सुधारीत नोंद घेण्यात आली आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.६९/सेवा-३ 


३. सबब, महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियम), २०२१ मधीळ तरतुदींच्या अधीन राहून 


सोबतच्या परिशिष्ट-अ नमूद केलेल्या अभियंत्यांच्या ज्येष्ठता सुचीमध्ये सुधारणा करण्यात येत 


आहे. 


छ. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७///५/.॥8१॥॥/७५॥॥॥9.90०५९.॥)॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक 


२०२१०८१२१६५३१२४३१८ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SHRUTI SANJAY काळ, 
TORASKAR = al 
(श्रुती तोरस्कर) 
सोबत :- परिशिष्ट-अ कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. अ.मु.स. Rafa), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

२. सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचे स्वीय सहायक, 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नागपूर/अमरावती/ 
औरंगाबाद/नाशिक/ कोकण/'मुंबई/पुणे 

४. मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय महामार्ग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकणभवन, बेलापूर, 
नवी मुंबई 

५. सह सचिव (सेवा)/ सह सचिव (संनि), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, नागपूर/अमरावती/औरंगाबाद/ 
नाशिक/ मुंबई/पुणे 

७. सर्व अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 

८. कार्यासन अधिकारी (आस्था-३/सेवा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. निवडनस्ती (सेवा-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


(शासन शुद्धीपत्रक क्र.ज्येष्ठता २०२१/प्र.क्र. ६९ /सेवा-३, दिनांक १२ ऑगस्ट, २०२१) 


परिशिष्ट-अ 


सहाय्यक अभियंता श्रेणी.२ (स्थापत्य) संवर्गाची दिनांक 02.02.2022 रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


अभियंत्यांचे संपूर्ण नाव नियुक्तीचा प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती दिनांक 


नियुक्‍तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय | सेवानिवृत्तीचा 
परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष) 


शैक्षणिक अर्हता 


अभिप्राय 


9 2 8 


१० 


vio 


att 


प्रकाश पायरु इंगोले अ.जा. 


०१/०७/१९६३ 


०४/१२/२००० 


२४९/१९९६ ३०/०६/२०२१ बी.ई.(स्था.) 


पदोन्नत दि.३०.०६.२०२१ 


श्ड्ट 


१९२ 


att 


: 5 खुला 
संजय विनायकराव उपाध्ये र्ड 


सैय्यद मोहम्मद आरीफ मोहम्मद 
हनिफ 


०५/११/१९६७ 


०९/०१/१९७० 


१३/०१/१९९४ 


२३/०१/१९९६ 


८९ दि. २५.११.२०१० ३०/११/२०२५ बी.ई.(स्था.) 


३ दि २५.११.२०१० ३१/०१/२०२८ 


पदोन्नत दि.१२.११.२०२० / 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नागपूर यांनी श्री.संजय 
उपाध्ये यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र दिनांक 
२६.०९.१९९१ व दिनांक १६.०९.२०१७ (४५%) 
सादर केले आहे. यास्तव,श्री.संजय उपाध्ये यांच्या 
नावासमोर खुला (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) (प्रमाणपत्र 
दिनांक २६.०९.१९९१ व दि.१६.०९.२०१७) अशी नोंद 
घेण्यात येत आहे. 


पदोन्नत दि.१२.११.२०२० / 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी 
श्री.सैय्यद मोहम्मद आरीफ मोहम्मद हनिफ यांचे 
दिव्यांग / अल्पदृष्टी प्रमाणपत्र दिनांक ११.१०.२००६ 
(४५%) सादर केले आहे. यास्तव,श्री.सैय्यद मोहम्मद 
आरीफ मोहम्मद हनिफ यांच्या नावासमोर खुला 
(दिव्यांग/ अल्पदृष्टी) (प्रमाणपत्र दि.११.१०.२००६) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


२५३ 


श्री | जयवंत भिमराव साळुंखे 


श्री 


इ.मा.व. (अपंग) 


बी.जे. षटगोपनवार 


१०/१०/१९६७ 


०१/१०/१९६८ 


१८/०५/१९९६ 


१७/०६/१९९६ 


२१२ दि २५.११.२०१० ३१/१०/२०२५ 


७५ दि.२५.११.२०१० 


३०/०९/२०२६ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी 
श्री.जयवंत भिमराव साळुंखे यांचे दिव्यांग / 
अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र दिनांक २१.०६.२०१७ (६३%) 
सादर केले आहे. यास्तव, श्री.जयवंत भिमराव साळुंखे 
यांच्या नावासमोर इ.मा.व. (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) 
(प्रमाणपत्र दि.२१.०६.२०१७) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


.क्र.२८९ येथे नियुक्‍तीनुसार नावाची नांद असल्य 
अ.क्र.२६८ येथील दुबार नावाची नोंद वगळण्यात येत 
आहे. 


नियुक्तीचा art 


अक्र. | तता अभियंत्यांचे संपूर्ण नाव नियुक्‍तीचा प्रवर्ग जन्म दिनांक नियुक्‍ती दिनांक (सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय सेवानिवत्तीचो शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष) 
g र 3 % ष्‌ द 9 ८ र Ro 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी श्री.संजय 
दौलतराव पाटील यांचे दिव्यांग / कर्णबधीर प्रमाणपत्र 
दिनांक०३.०२.१९९२ व १९.०७.२०१२ (४०-५०%) 
द्‌ ३२० श्री ।संजय दौलतराव पाटील इ.मा.ब. २४/०५/१९६४ ०३/०९/१९९६ ११, दि.२४.७.२०१२ ३१/०५/२०२२ बी.ई.(स्था.) सादर केले आहे. यास्तव, श्री.संजय दौलतराव पाटील 
यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग/कर्णबधीर) 
(प्रमाणपत्र दि.०३.०२.२०१२ व १९.०७.२०१२) अशी 
नोंद घेण्यात येत आहे. 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., पुणे यांनी श्री.दिनेश 
हणमंत पवार यांचे दिव्यांग/अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र 
दिनांक १५.०७.२०२१ (४५%) सादर केले आहे. 
७ ३४९ श्री ।पवार दिनेश हणमंत ०९/०६/१९६९ १४/११/१९९६ ५६ दि २५.११.२०१० ३०/०६/२०२७ बी.ई.(स्था.) यास्तव, श्री. दिनेश हणमंत पवार यांच्या नावासमोर 


श्री | freer शांतीकुमार कळमकर 


१६/०७/१९७४ 


२१/०९/२०१० 


८०४/२००७ 


३१/०७/२०३२ 


भ.ज.-ब (दिव्यांग/अस्थिव्यंग) 
(प्रमाणपत्र दि.१५.०७.२०२१) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


परिविक्षाधीन (कार्यरत नाहीत) 


श्री । आशिष जयसिंगराव पाटील 


०४/११/१९७६ 


०५/९०/२०१० 


८१३/२००७ 


२०/९१/२०३४ 


परिविक्षाधीन (कार्यरत नाहीत) 


श्री |।सुमेरसिंग मदनसिंग पाकळ 


बि.जा.-अ 
(अपंग) 


०८/०८/१९९० 


१२/०२/२०१५ 


२७--२०१४ 


३१/०८/२०४८ 


एम.टेक(स्था.) 


परिविक्षाधीन / 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,औरंगाबाद यांनी 
श्री.समीरसिंग मदनसिंग पाकळ यांचे दिव्यांग / 
अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र दिनांक १०.०६.२०१४ (९१%) व 
दिनांक ०६.०१.२०१५ (४३%) सादर केले आहे. 
यास्तव,श्री.समीरसिंग मदनसिंग पाकळ यांच्या 
नावासमोर वि.जा.-अ (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) 
(प्रमाणपत्र दि.१०.०६.२०१४ व दि.०६.०१.२०१५) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


श्री ।मुल्ला इफ्तेकार अब्दुलहनन 


इ.मा.व. (अपंग) 


०९/०८/१९७८ 


११/०९/२०१४ 


६३--२०१९४ 


३१/०८/२०३६ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,पुणे यांनी श्री.इफ्तेकार 
अब्दुलहनन मुल्ला यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग 
प्रमाणपत्र दिनांक निरंक (४२% पोलिओ) सादर केले 
आहे. यास्तव, श्री.इफ्तेकार अब्दुलहनन मुल्ला यांच्या 
नावासमोर इ.मा.व. (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) 
(पोलिओ/प्रमाणपत्र दि.निरंक) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र. 


अभियंत्यांचे संपूर्ण नाव 


नियुक्तीचा प्रवर्ग 


जन्म दिनांक 


नियुक्‍ती दिनांक 


नियुक्तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय 
परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष) 


सेवानिवृत्तीचा 


दिनांक शैक्षणिक अर्हता 


अभिप्राय 


७ 


१० 


श्रीमती |दिपा ज्ञानदेव काळे 


शैलेश दत्तात्रय मोरस्कर 


इ.मा.व. (अपंग) 


खुला (अपंग) 


२४/११/१९९० 


०२/०६/१९७६ 


०८/९०/२०१४ 


२१/०२/२०१५ 


६५०--२०१४ 


६६--२०१४ 


३०/११/२०४८ बी.टेक(स्था.) 


३०/०६/२०३४ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,पुणे यांनी श्रीमती दिपा 
ज्ञानदेव काळे यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र 
दिनांक १२.०६.२०१२ (४०%) सादर केले आहे. 
यास्तव, श्रीमती दिपा ज्ञानदेव काळे यांच्या नावासमोर 
इ.मा.ब. (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) (प्रमाणपत्र 
दि.१२.०६.२०१२) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


परिविक्षाधीन / 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,पुणे यांनी श्री.शेलेश 
दत्तात्रय मोरस्कर यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग प्रमाणपत्र 
दिनांक २१.०८.२०१३ (४०%) सादर केले आहे. 
यास्तव, श्री.शैलेश दत्तात्रय मोरस्कर यांच्या नावासमोर 
खुला (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) (प्रमाणपत्र 
दि.२१.०८.२०१३) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


४९० 


पाटील हर्षल राजेंद्र 


खुला (अपंग) 


खुला (अपंग) 


१८/१२/१९७४ 


२०/०३/१९८६ 


०६/०१/२०१५ 


०९/१०/२०१४ 


६७--२०१४ 


७५--२०१४ 


२१/१२/२०३२ 


३१/०३/२०४४ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,अमरावती यांनी 
श्री. जावेद जलिल शेख यांचे दिव्यांग/अशंत: 
कर्णबधीर प्रमाणपत्र दिनांक १०.०६.२०१४ (४०%) 
सादर केले आहे. यास्तव, श्री. जावेद जलिल शेख 
यांच्या नावासमोर खुला (दिव्यांग/अशंत: कर्णबधीर) 
(प्रमाणपत्र दि.१०.०६.२०१४) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


परिविक्षाधीन / मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक 
यांनी श्री. हर्षल राजेंद्र पाटील यांचे दिव्यांग / कर्णबधीर 
प्रमाणपत्र दिनांक०१०.१०.२०१२ (४०-५०%) सादर 
केले आहे. यास्तव, श्री. हर्षल राजेंद्र पाटील यांच्या 
नावासमोर खुला (दिव्यांग/कर्णबधीर) (प्रमाणपत्र 
दि.१०.१०.२०१२) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


१६ 


४९१ 


पवार ओमप्रकाश अंकुश 


भ.ज.-ब (अपंग) 


०२/०७/१९७८ 


१०/१०/२०१४ 


७६--२०१४ 


२१/०७/२०३६ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., मुंबई यां 
श्री.ओमप्रकाश अंकुश पवार यांचे दिव्यांग / कर्णबधीर 
प्रमाणपत्र दिनांक २३.११.२००७ (४५%) सादर केले 
आहे. यास्तव, श्री. ओमप्रकार अंकुश पवार यांच्या 
नावासमोर 
भ.ज.-ब (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) (प्रमाणपत्र 
दि.२३.११.२००७) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


नियुक्तीचा मार्ग 


ज्येष्ठता अभियंत्यांचे संपर्ण दिनांक दिनांक सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय | सेवानिवृत्तीचा 
अक्र. i संपूर्ण नाव नियुक्तीचा प्रवर्ग जन्म नियुक्‍ती : labels eae i शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष) 
g र 8 1. ष्‌ ६ छ é 8 Ro 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,औरंगाबाद यांनी श्री. 
साईश्रवण सुधीरराव डुबे यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग 
, : प्रमाणपत्र दिनांक २३.०७.२०१५ (५३%) सादर केले 
७ ८२ श्री. डुबे साईश्रवण सुधीरराव खुला (अपंग, ७/१९८ 9 - ७/२०४७ | बी.ई.(सिव्हील : 
g ष्ट्र डुबे AAA सु खुला (अपंग) २९/०७/१९८९ १२/०५/२०१९ ९५-२०१६ ३१/०७/२० ई.(सिव्हील) आहे. यास्तव, श्री. साईश्रवण सुधीरराव डुबे यांच्या 


मोरे श्याम एकनाथ 


बि.जा.-अ 
(अपंग) 


१०/०७/१९९२ 


२१/०७/२०१७ 


१७८-२०१६ 


३१/०७/२०५० 


नावासमोर खुला (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) (प्रमाणपत्र 
दि.२३.०७.२०१५) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


परिविक्षाधीन / 
मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि.,अमरावती यांनी 
श्री. श्याम एकनाथ मोरे यांचे दिव्यांग / अस्थिव्यंग 
प्रमाणपत्र दिनांक २५.०९.२०१४ (४७%) सादर केले 
आहे. यास्तव, श्री. श्याम एकनाथ मोरे यांच्या 
नावासमोर वि.जा.-अ (दिव्यांग/ अस्थिव्यंग) 
(प्रमाणपत्र दि.२५.०९.२०१४) अशी नोंद घेण्यात येत 
आहे. 


पाटील शेखर अरुण 


इ.मा.व. (अपंग) 


२८/०८/१९८८ 


२०/०४/२०१७ 


२११-२०१६ 


बी.ई.(सिव्हील) 


३१/०८/२०४६ 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., नाशिक यांनी श्री.शेखर 
अरुण पाटील यांचे दिव्यांग / कर्णबधीर प्रमाणपत्र 
दिनांक २०.१०.२०१४ (४५%) सादर केले आहे. 
यास्तव, श्री.शेखर अरुण पाटील यांच्या नावासमोर 
इ.मा.ब. (दिव्यांग/कर्णबधीर) (प्रमाणपत्र 
दि.२०.१०.२०१४) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


RR 


गिते दिपाली रामदास 


७६८ | श्रीमती ।मदान डॉली रविप्रकाश 


भ.ज.-ड 
(अपंग) 


खुला (अपंग) 


२५/०६/१९९२ 


१९/०५/१९९२ 


१५/०४/२०१७ 


२१७-२०१६ 


६९/ २०१७ 


३०/०६/२०५० 


३१/०५/२०५० बी.ई.(स्था.) 


मुख्य अभियंता, सा.बां.प्रा.वि., औरंगाबाद यांनी 
श्रीमती दिपाली रामदास गिते यांचे दिव्यांग / कर्णबधीर 
प्रमाणपत्र दिनांक १६.०५.२०१४ (५०%) सादर केले 
आहे. यास्तव, श्रीमती दिपाली रामदास गिते यांच्या 
नावासमोर भ.ज.(ड) (दिव्यांग/कर्णबधीर) (प्रमाणपत्र 
दि.१६.०५.२०१४) अशी नोंद घेण्यात येत आहे. 


परिविक्षाधीन / 
श्रीमती डॉली रविप्रकाश मदान यांनी अपंग प्रमाणपत्र 
अस्थीव्यंग (५०%) दिनांक ०२.०४.२०१८ 
नियुक्तीच्या वेळेस सादर केले आहे. यास्तव श्रीमती 
डॉली रविप्रकाश मदान यांच्या नावासमोर खुला 
(दिव्यांग/अस्थीव्यंग) (प्रमाणपत्र दि.०२.०४.२०१८) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे 


नियुक्‍तीचा मार्ग 
(सरळसेवेने/मर्यादित विभागीय | सेवानिवृत्तीचा 


अ.क्र. रि अभियंत्यांचे संपूर्ण नाव नियुक्‍तीचा प्रवर्ग जन्म दिनांक नियुक्‍ती दिनांक SEAS दिनांक शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
क्रमांक प च दि युक्ती दि परीक्षेद्वारे नियुक्‍त उमेदवारांचा दिनांक चि र 
गुणवत्ता क्रमांक व परीक्षेचे वर्ष) 
१ रे 3 डू ष्‌ & 9 ८ ९ Ro 
परिविक्षाधीन / 
श्रीमती मनिषा रामकिसन कांडेकर यांनी अपंग 

प्रमाणपत्र कर्णबधीर (६२%) दिनांक १९.१०.२०१६ 

२२ ७७९ | श्रीमती |कांडेकर मनिषा रामकिसन खुला (अपंग) १५/०९/१९९४ १६/०९/२०१९ ८२/ २०१७ ३०/०९/२०५२ बी.ई.(स्था.) नियुक्तीच्या वेळेस सादर केले आहे. यास्तव श्रीमती 


FESO स नेर सर मर सेर मर नेर स नेर सर मेर कर 


मनिषा रामकिसन कांडेकर यांच्या नावासमोर खुला 
(दिव्यांग/कर्णबधीर) (प्रमाणपत्र दि.१९.१०.२०१६) 
अशी नोंद घेण्यात येत आहे 


